महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०२२. 


विषय - धुळे पोलीस मुख्यालय येथील मैदानात शाहीद स्मारक तसेच काँक्रीट रस्ते व 
गटारे बांधण्यासाठी तयार केलेले रु.६००.०० लाख इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व 
नकाठो यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 
8) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/१९-आअ/ 
धुळे हहर/रस्ते व गटारे बांध./९०/२०२१, दिनांक ११.०३.२०२२. 
५) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोअ/सीबी-६/शाहीद 
CRD, DAIS रस्ते व गटारी/३१६७/२०२२, दिनांक ०४.०३.२०२२. 
६) उपविभागीय अभियंता, सा.बां. उपविभाग, धुळे यांचे पत्र क्र. प्रशा-२/३४७/ 
२०२२, दिनांक ०४.०३.२०२२. 
झासन ज्ञापन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने पोळीस अधीक्षक, धुळे यांच्या 
दि.०४/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये, उप विभागीय अभियंता, सां.बा.उपविभाग, धुळे यांनी तयार 
केलेले धुळे पोलीस मुख्यालय येथील मैदानात शहीद स्मारक तसेच काँक्रीट रस्ते व गटारे बांधण्यासाठी 
तयार केलेले रु.६,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी फक्त) इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाशे 
यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय | अंदाजपत्रक तयार करणा-या व्यक्तीचे 
रक्‍कम पद. 

१. । धुळे पोलीस मुख्यालय | रु.६००.०० लाख | अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, 
परिसरात शाहीद स्मारकाचे सां.बा.उपविभाग, धुळे यांनी सन २०२१- 
लँडस्केपसह बांधकाम व २२ च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून 
आतील रस्त्यांची सुधारणा कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
करणे, ता.जि.धुळे. बांधकाम विभाग, धुळे यांनी साक्षांकित 

केले आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९/पोल-७ 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप विभागीय अभियंता, सां.बा.उपविभाग, धुळे यांनी सन २०२१-२२ 
च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे व 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांनी स्वाक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी तपासले असून 
ते रु.५,९९,९९,८७०.०० (अक्षरी रुपये पाच कोटी नव्याण्णव लाख नव्याण्णव हजार आठशे सत्तर 
फक्त) असे अंतिम करुन त्यास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, धुळे पोलीस मुख्यालय येथील मैदानात शहीद स्मारक तसेच 
काँक्रीट रस्ते व गटारे बांधकामासाठी रु.५,९९,९९,८७०.०० (अक्षरी रुपये पाच कोटी नव्याण्णव लाख 
ATV हजार आठशे सत्तर फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 


१) जेथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम करण्याची, विवक्षीतपणे शिफारस नसेल, 
अशा प्रकरणी उक्त काम हे महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांचे 


मार्फत करण्यात यावे. सदर प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची शिफारस नसल्याने, 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात यावे. 

2) ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र 
शासन यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 

३) बांधकामाचा नमुना THM, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाशा यांना वास्तुशास्त्र 
तज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

8) उक्त कामासाठी रु.५,९९,९९,८७०.०० इतक्या रकमेच्या मुख्य अभियंता, सा.बां. 
प्रादेशीक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातीळ, “Recapitulation 
Sheet” मधील विवरणानुसार काम करावे. 


4) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत, विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

&) कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी घेणे 
आव्यक आहे. 

(9) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) झा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, 
अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९/पोल-७ 


५. उक्त खर्च हा, गृह विभाग, “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण साठी बांधकाम करणे (कार्यक्रम), ४०७००१५१, ५३, 
मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१, 


अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारांत सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०९१७२५३८२३२९ असा आहे. हे WA ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥॥4:0॥.॥:॥०॥:६-00001711111- जा 


2.5.4,20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673{c843c789942459cd39fc556 
1071b4a70c, 


pseudonym=D53E4970DA18F4240576F3F34F92F 7EQ69E6A52A, 
serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 1 3F 1CDCFAB29FB961D4EA9A 
24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2022.05.10 16:54:58 +05'30" 


(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित,वरळी, मुंबई 
) पोलीस अधीक्षक, धुळे. 
) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, नाशिक [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, धुळे [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
) 
) 
) 


महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(उत्तर) विभाग, धुळे 

१२) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९/पोल-७ 
जोडपत्र 


हासन ज्ञापन क्र. पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९ /पोल-७., (ATF ०९ मे, २०२२, याचे जोडपत्र 


Name of work - Construction of shahid smarak with Landscape and Repairing of Internal 
roads at Police Headquarter premises, Dhule Tol. Dist. Dhule. 


Particulars of Scope Cost in Rs 


room 


Work Portion 2 50.00 
Construction of shabid smarak sthal and beautification of 
Smarak and Parade ground with 
Pedestrian walkway ( paved surface) 

of Landscape (lawn and Plantation) 
Hard Landscape (tremix finish) 
Open Alr Semi - circular Arena 
Landscape Elerment 

per Architect 


| 11 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०३२२/प्र.क्र.८९/पोल-७ 


[\) Architect Charges 2.5% |) र ij oe. 60 
{a} Coutenpenries 4% on ( } i 
(itt) CST 208 oln (1) 1 र Die ह 
[Whiner tw Loon") | 163.00 
(vy) Labour Insurance 0.5% on ( } क Aas je 


Sub Divisvonal Engineer Executive Engineer 

ण. P. W. Division 0॥॥७ 

ह” 
Superentending Engineer 
P. W. Division Dhule 

Technically Approved” 

Bs 

P.W. Region, NASHIK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


